मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या 
अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २१/०३/२०२४ 


संदर्भ:- १) आस्था (पुनर्रचना),जळलसंपदा विभाग पत्र क्र.आढावा-२०२३/प्र.क्र.४२/आस्था.(पुनर्रचना) 
दि.११.०९.२०२३ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२४१/२०२३/जसंअ, 
दि.२०.१०.२०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
3) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र./६७९/ 
आस्था-३/मुदतवाढ/२०२४, दि. ०६.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदे अशा एकूण ३४६ पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे. सदर पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. ४ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यास अनुसरून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय कार्यालयातील परिशिष्ट 
अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदे अशा एकूण ३४६ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे:- 

१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील . 

२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


उपरोक्‍त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च महामंडळास 
मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


“मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थाई आस्थापना)” एकूण पदे ३४४ 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे मंडळांना भांडवली अंशदान, (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) 


व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे २ 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत ,(०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२११४५५२८७५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


सहपत्र : परिशिष्ट 'अ' व 'ब' 


Digitally signed by JAYA PRAVIN POTDAR 

A YA p R A V | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a6bf66f95dd09d40d69a5737642a79f0e7da9d3150abc54 
cc7bad607088c7c18, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


POTDAR acerca 
(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता (दवप्र) व सस कार्यासन आ(प्राशि), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
९. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
१०. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती. 
११. कार्यकारी अभियंता कालवे संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/ अकोला/वाशिम/यवतमाळ/बुलढाणा 
१३. अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


परिशिष्ट “अ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि. २१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (9) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 


अमरावती 


१) अधीक्षक अभियंता 
अधीक्षक 


मुख्य आरेखक 
अनुरेखक 
प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 
टंकळेखक 
qo) उच्चश्रेणी लघुलेखक 
११) कनिष्ठ लिपीक 
१२) भांडारपाल 
१३) वाहनचालक 
) नाईक 

) शिपाई/पहारेकरी 

) चौकीदार 


उपअभियंता/सहा.अधीक्षक अभियंता 


क.अ./स.अ.श्रे.-२/शा.अ. 


ह ADs 120). 0° OC: त्त 


A WwW © O© - CK -0 kW 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 


विभाग, अमरावती 


१) कार्यकारी अभियंता 
२) उपकार्यकारी अभियंता 


3) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 


) 
) 
) 
४ विभागीय लेखापाल 
५) प्रथम लिपीक 
६) वरिष्ठ लिपीक 
७) कनिष्ठ लिपीक 
८) टंकलेखक 
९) आरेखक 
१०) अनुरेखक 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि. २१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (२) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


fae | 


२ 


३ 


:। 


१) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र.२, अमरावती 


उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./ क.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 
२ 


AW 


SM LS ०८ 
SOY KOO nS SS ee प 


q 


Cc 
es 


Oo #0 0 AN OO 9 O _O 


एकूण 


ae) 
ios 


2) पाटबंधारे प्रकल्प उपविभाग, 
अचलपूर (बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता 


९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


cS oO 


Oo ANN 9 £0 9 9 O 0 


एकूण 


ae) 
w~ 


3) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, क्र. ४ धारणी 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
२) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

8) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


CS 0 


Oo #0 0 AN 90 9 O 0 


एकूण 


Ee) 
ios 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि.२१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (३) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


हिन 


२ 


३ 


te} 


४) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग H. 3 अमरावती 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 
२ 


CC ww 


Cc 
eS 
Swe र व LIS LS क न“ 


८४) 


ql 


Cc 
es 


-0 Aw -0 “७ O ODO 9 0 


एकूण 


५) घुंगशी प्रकल्प उपविभाग 
क्र. १ मुर्तिजापूर (बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
२) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 

३) वरिष्ठ लिपीक 

४ कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) शिपाई 


एकूण 


६) लघु पाटबंधारे उपविभाग 
मंगरुळपिर (बांधकामासाठी 
रुपांतरीत) 

(कार्यकारी अभियंता 
पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग, अमरावती 
अंतर्गत) 


१) उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी 
२) स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
४) वरिष्ठ लिपीक 
५) कनिष्ठ लिपीक 
६) अनुरेखक 

७ टंकलेखक 

८) वाहनचालक 
९) चौकीदार 
१०) शिपाई 


A O80 O© O© O© A O 0 


एकूण 


-0 
on 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि.२१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (४) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


al 


२ 


३ 


:। 


७ बोडी नाला प्रकल्प 
उपविभाग क्र. १ चांदुरबाजार 
(बांध) 


१)उपविभागीय अभियंता 

२) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 

३) स्था. अ. सहाय्यक 

४ वरिष्ठ लिपीक 
) 
) 
) 


Cc 


4) कनिष्ठ लिपीक 
६) टंकलेखक 

७) अनुरेखक 

८) वाहनचालक 
९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


Oo A © © O A © K K 55 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
विभाग, अकोला 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि.२१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (५) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


ez 


२ 


३ 


:। 


१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, अकोला 


उपविभागीय अभियंता 
क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 
२ 


oC ww 


Cc 
eS 
we eS oe ळी आव, व्यक. मल: Ca 


८४) 


१ 


Cc 
es 


Oo NW 0 AN © 9 O की 


एकूण 


ae) 
“ 


2) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, वाशिम (मुख्यालय 
अकोल) 


१) उपविभागीय अभियंता 


९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


ac 20 


Oo #2 0 £0 09 9 .O तीं 


एकूण 


ae) 
“ 


3) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, खामगाव 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२ टंकळेखक 

३) स्था. अ. सहाय्यक 

४ वाहनचालक 


एकूण 


४) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग क्र. १, अमरावती 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
2) स्था. अ. सहाय्यक 
३) वाहनचालक 


एकूण 


GL} -0 WwW OO] M| -0 AW - 0 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि. २१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (६) 


अ.क्र 


यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


Ea 


२ 


३ 


1.1. 


५) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, यवतमाळ 


१) उपविभागीय अभियंता 
२) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 
४ कनिष्ठ लिपीक 
५) टंकलेखक 
६) अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


भी 


Cc 
es 


Oo NW 0 AN © O© ज्ञ _O 


एकूण 


ae) 
“ 


कालवे संकल्पचित्र विभाग, 
अमरावती 


१कार्यकारी अभियंता 

२) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 

४) प्रथम लिपीक 

५) वरिष्ठ लिपीक 

&) 

७) लघु टंकलेखक 

८) आरेखक 

९) सहा. आरेखक 

१०) अनुरेखक 


५१ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ 


परिशिष्ट- “ब” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/२०२४/जसंअ, दि.२१/०३/२०२४ चे सहपत्र 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची माहिती. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
ea 2 3 3 4 
| कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
q जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
१) बोडीनाला प्रकल्प उपविभाग क्र.१ | १) श्री. लहानु तुकाराम मजूर । २८/०२/२०२९ 
चांदूरबाजार (बांधकाम) वानखेडे 
एकूण पदे १ 
2 । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण विभाग, अकोला अंतर्गत 
१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण १ श्री. सारंग मारोतराव मजूर । ३०/०६/२०२५ 
उपविभाग, यवतमाळ गुरनुले 
एकूण पदे १ 
अनु.क्र.१-२- एकूण २ पदे 


समी मसी 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


